सर्वसाधारण बदल्या सन २०२३-२४ 


सह संचालक, प्रशिक्षण-नि-प्रशिक्षणार्थी सहसल्लागार/ 
सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण-नि-सह 
प्रशिक्षणार्थी सल्लागार / संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, गट-अ 
(तांत्रिक), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
Hed, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:बदळली-२०२३/प्र.क्र. २४०/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक: ०५ ऑक्टोंबर, २०२३. 


शासन Bear: 


शासकीय कर्माचा-यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कामे पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील सह संचालक, प्रशिक्षण-नि-प्रशिक्षणार्थी सहसल्लागार/ 
सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण-नि-सह प्रशिक्षणार्थी सल्लागार / संचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, गट-अ (तांत्रिक), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत असून, त्यांनी पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शाविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. । अधिका-यांचे नाव सध्याची पदस्थापना बदली नंतरची पदस्थापना 
|. es a ? ? 8 
7 श्री. पी. टी. देवतळे सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण | सह संचालक, व्यवसाय 
व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, | शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक 
नागपूर कार्यालय, औरंगाबाद या श्री. 
सूर्यवंशी यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर. 


२ | a. एस. आर. सूर्यवंशी | सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण | सह संचालक, व्यवसाय 
व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, । शिक्षण व प्रशिक्षण 
औरंगाबाद. संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई या रिक्‍त पदावर. 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या बदल्या ह्या प्रशासकीय असल्यामुळे त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून यांच्या काळातील प्रदाने) 
नियम, १९८१ मधील तरतुदीनुसार पदग्रहण अवधी व बदली विषयक प्रवास भत्ता शासनाच्या प्रचलित 
नियमानुसार अनुज्ञेय राहील. 


शासन SIS क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र. २४०/व्यशि-१ 


३. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या पदावर तात्काळ हजर व्हावे. याबाबतची माहिती 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी शासनास तात्काळ सादर करावी. 


४. संबधित अधिकऱ्यांना शासनाच्या पूर्व परवानगी शिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु 
नये. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने 
बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, 
ते संबंधित अधिकाऱ्यांना मूळ पत्त्यावर नोंदनी पोच देय डाकेने परत करावेत. 


५. सदर बदली आदेझानुसार सबंधित आदेशानुसार संबंधित अधिकारी तात्काळ बदलीच्या पदावर 
हजर न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून बदली LE करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारे असल्यामुळे, ती 
गैरवर्तणूक समजून त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात येईल, यांची संबंधितानी नोंद 
द्यावी. 


&. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३१००५१२५३२९८३०३ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL DEVELOPMENT 


PRADEEP SAHEBRAO ५ 


784656a063523ecdbac5e75130d8b7a4674a77a2691 e4bf21582 


S H | VTA R E pseu 1=32336 101 E3FB5 1871 BEE3AAAESSDB3EC668F BER, 
serialNumber=415BAA8242ED5D99644FE1533246B0A85DC3D52848FB6CE 
23F47DAF8D647AE5A, cn=PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
Date: 2023.10.05 12:55:53 +05'30' 


(प्रदीप सा. Brace) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
संबंधित अधिकारी (संचालकांमार्फत) 


प्रत, 

मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, Hed, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सह सचिव (व्यशि), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


